असा. क्र. ९३९ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


पके 


महाराष्ट्र शासन राजापत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


मंगळवार, जुलै १९, २००६ /आषाढ Yo, शके ९९२८ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ जुलै २००६ 
अधिसूचना 
मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८. 
क्रमांक एमटीए. १००३/सीआर-१०/परिवहन-३.-- मुंबई मोटार बाहन कर 
अधिनियम, १९५८ (१९५८ चा मुंबई ६५) च्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे शासन 
अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक एमटीए. १९९१/सीआर-१२/परिबहन-३, दिनांक 
३१ ऑगस्ट १९९१ यामध्ये दिनांक १ ऑगस्ट २००६ पासून पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करील आहे :-- 
उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचितील, खंड ‘a’ मधील, उप-खंड आठ मधील, 
(क) येथील “ प्रत्येक मोटार वाहनाच्या ” या शब्दांनी सुरू होणाऱ्या व “ रुपये Roo ” 
या शब्दांनी ब आकड्यांनी संपणाऱ्या नोंदीऐबजी पुढील नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे :-- 
भाग चार-ब--१९७ __ (९४६ 


[ किंमत : रुपये ३.००] 


र्ड महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै १९, २००६ /आषाढ Yo, शके १९२८ [भाग चार-ब 


“ प्रत्येक मोटार बाहनाच्या संबंधातील व्यापारी fear कारखानदार यांच्या 
सर्वसामान्य लायसनसाठी,--- 


रुपये 

(अ) दुचाकी किंबा तीनचाकी वाहनांसाठी , ,. १,००० 
(ब) मोटार कार, जीप इ. हलक्या मोटार ,, » ३,००० 

वाहनासाठी (परिबहनेतर) 
(क) हलक्या मोटार काहनांसाठी (परिवहन) .. ४,००० 
(ड) मध्यय आणि अवजड मोटार वाहने त. &,o00,””, 

(प्रवासी ब मालवाहू बाहने) ब इतर 

बाहनांसाठी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


रमेश शिंदे, 
शासनाचे उप सचिब. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ९१९, २००६ /आषाढ Yo, शके १९२८ Swe 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 11th July 2006 


NOTIFICATION 


Tue BomBay Moror Veuicues Tax Act, 1958. 

No, MTA. 1003/CR-10/TRA-3.—In exercise of the powers conferred by 
sub-section (1) of section 3 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958 
(Bom. LXV of 1958), the Government of Maharashtra hereby amends, 
with effect from the 1st August 2006, the Government Notification, Home 
Department, No. MTA. 1991/CR-12/TRA-3, dated the 31st August 1991, 
as follows, namely :— 

In the schedule to the said notification, in clause A, in sub-clause 
VIII, in entry (c), for the portion beginning with the words “ Dealers 
in, or” and ending with the word and figures “Rs. 200”, the following 
paragraph shall be substituted, namely :— 

“Dealers in, or manufacturers of, motor vehicles for a general 
licence, in respect of each motor vehicle,— 


Rs. 
(a) Two or Three wheeler vehicles . . 1,000 
७) Motor Car, Jeep, etc., Light motor .. 8,000 
vehicles (Other than Transport) 
, (०) Light motor vehicles (Transport) . . 4,000 
(d) Medium and Heavy motor vehicles .. 35,000.” 


(passenger and goods vehicles) and any 
other motor vehicle 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


RAMESH SHINDE, 
Deputy Secretary to the Government. 


शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई 


